शुध्दीपत्रक - श्री शिवनिका संस्थान मिरगांव ता. सिन्नर 
जि. नाशिक या न्यासास दारणा धरणाच्या गोदावरी 
उजवा कालवा येथुन बिगर सिंचन मोठया प्रमाणात 
पाण्याचा हक्‍क (Bulk Water Entitlement) प्रस्तावास 
मंजुरी मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक.बिसिंआ २०२०/(११३/२०)/सिं.व्य.(धो-२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १०/०८/२०२० 


वाचा : - 
१) शासन निर्णय क्रमांक.बिसिआ २०२०/(११३/२०/सिं.व्य.(धो-२) दि.३१/०७/२०२० 
शुध्दीपत्रक:- 
उपरोक्त वाचा येथील दि. ३१/०७/२०२० च्या शासन निर्णयातील प्रस्तावाने मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे. 


संदर्भिय पत्र क्र. १ अन्वये कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद यांचेकडून श्री. शिवनिका संस्थान , मिरगांव, ता. सिन्नर या संस्थेस मुळशी प्रकल्पातून बिगर सिंचन 
मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा SETS (Bulk Water Entitlement) मंजुरी मिळणेबाबत प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. 
याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
संदर्भिय पत्र क्र. १ अन्वये कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद यांचेकडून श्री. शिवनिका संस्थान , मिरगांव, ता. सिन्नर या संस्थेस दारणा प्रकल्पातून बिगर सिंचन 
मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा SPT (Bulk Water Entitlement) मंजुरी मिळणेबाबत प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. 
सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०२००८१३१३५४४७६३२७ असा आहे.हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Atul Ashok 
Kapole 


Digitally signed by Atul Ashok Kapole 
2 C= Of Maharashtra, ou=Water Resources 


r=ae2c4f4c985d3e984de94324901263d48766ec65 1dea49d65 
2fafl 1a96aa98b5, cn=Atul Ashok Kapole 
Date: 2020.08.13 13:59:28 +05'30" 


(अ.अ.कपोले) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बिसिंआ २०२०/(११३/२०/सिं.व्य.(धो-२) 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 


मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 


. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 


-O 
eo 


मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 


. मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

. अ.मु. सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव,(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद 
. मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग,उत्तर महाराष्ट्र, नाशिक 

. अधीक्षक अभियंता , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 


. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


